'मोहफुल संकलनासाठी जाळी उपलब्ध 
करुन देणे' ही बाब न्युक्लिअस बजेट 
अंतर्गत समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्युबयो-२०२१/प्र.क्र.८३/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा: आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: न्युबयो-२०११/ प्र.क्र.८७/का.७, 
दिनांक २१ जून २०१३ 


प्रस्तावना:- 
ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थळानुरुप आवश्‍यक आहेत आणि 

त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्रिय निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाही अशा 
अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या योजना तांत्रिक औपचारीकतेमुळे दीर्घ कालावधी करीता अडकून 
न पडता स्थानिक पातळीवर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यान्वीत करुन त्यांचा लाभ गरजू आदिवासींना 
प्रत्यक्ष मिळून देण्यासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना (न्युक्लिअस बजेट) योजना राबविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रातील वनव्याप्त व दुर्गम आदिवासी बहुल भागात मोह वृक्ष मोठ्या प्रमाणात आढळून 
येतात. या ठिकाणी आदिवासी बांधव पारंपारिक पद्धतीने मोहफुळे वेचून त्याद्वारा आपली उपजिविका 
भागवित असतात. मोहफुले झाडावरून खाली पडल्यामुळे माती व इतर बाबींमुळे फुले खराब होतात व 
त्यामुळे त्यांचे संकलन करण्यास अडचणी निर्माण होतात. यासाठी 'मोहफुल संकलनासाठी जाळी 'उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेत समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजने अंतर्गत (न्युक्लिअस बजेट) गट -'अ' मधील उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा 
उत्पन्न वाढीच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेती वा तत्सम व्यवसायाशी संबंधित 
योजनांमध्ये 'मोहफुल संकलनासाठी जाळी उपलब्ध करुन देणे' या बाबीचा समावेश करण्यात येत आहे . 
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेचे वार्षिक आराखडे तयार करताना सदर बाबीचा विचार करून क्षेत्रिय 
कार्यालयांनी आराखडे तयार करावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यूबयो-२०२१/प्र.क्र.८३/का.०९ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२११११११५१५५००२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,पमुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्राळय,मुंबई. 
१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
१२. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 
१४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
२०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२१.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ). 
२२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा). 
२३.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती कार्यासन ०९. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


